स्वातंत्र्य सैनिकांनी नामनिर्देशित केलेल्या 
व्यक्तीस ओळखपत्र देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकिर्ण-१९२०/प्र.क्र.१४४/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ मे, २०२३. 


वाचा:- 
१) तत्कालिन मा.विधानसभा अध्यक्ष यांचे अध्यक्षतेखाळी दि.२२.१.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीचे 
इतिवृत्त. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली दि.२९.९.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 


“स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांचे पाल्य यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात” मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे 
अध्यक्षतेखाली दि.२९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये 
झालेल्या निर्णयानुसार राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांनी नामनिर्देशित केलेल्या एका व्यक्तीस ओळखपत्र 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक:- 


मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अध्यक्षतेखाली दि.२९.९.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार 
स्वातंत्र्य सैनिक यांनी नामनिर्देशित केलेल्या केवळ एका वारसदारास (मुलगा किंवा मुलगी) किंवा वारसदार 
नसल्यास स्वातंत्र्य सैनिक यांनी नामनिर्देशित केलेल्या केवळ एका पाल्यास संबधित जिल्हाधिकारी 
कार्यालयांकडून ओळखपत्र देण्यास खालील तरतूदींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे :- 


> स्वातंत्र्य सैनिकांनी/त्यांच्या जोडीदाराने ओळखपत्रासाठी नामनिर्देशित केळेल्या केवळ एका 
वारसदारास (मुलगा किंवा मुलगी) किंवा वारसदार नसल्यास स्वातंत्र्य सैनिक यांनी 
ओळखपत्रासाठी नामनिर्देशित केलेल्या केवळ एका पाल्यास त्यांची पोळीस पडताळणी करुन 
संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ओळखपत्र देण्यात यावे. 

> ओळखपत्र धारकास सदर ओळखपत्राचा वापर Had शासकीय कार्यालये व मंत्रालय प्रवेशासाठी 
अनुज्ञेय राहील. अन्य ठिकाणी हे ओळखपत्र वापरता येणार नाही. 

> सदर ओळखपत्र हे सुरक्षेच्या दृष्टीने मंत्रालयात प्रवेशासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल व अशा ओळखपत्र 
धारकांना एक दिवसाची मंत्रालय प्रवेशपत्रिका दुपारी ०२.०० नंतर प्रवेशासाठी वितरीत करण्यात 
येईल. 

> जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत अशा प्रकारचे ओळखपत्र वितरीत करताना संबंधित ओळखपत्र 
धारकाच्या फोटोवर संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा शिक्का व ओळखपत्रावर जिल्हाधिकारी 
यांची स्वाक्षरी तसेच ओळखपत्र धारकाची स्वाक्षरी असणे आवश्यक राहील. 

> सदर ओळखपत्राचा गैरवापर झाल्याचे निदर्डानास आल्यास, संबंधित ओळखपत्र धारकावर प्रचलित 
कार्यपद्धतीनुसार कारवाई करावी. तसेच वितरीत करण्यात आलेले ओळखपत्र जप्त करुन 
भविष्यात संबंधितांना ओळखपत्र वितरीत करण्यात येऊ नये. 

> सदर ओळखपत्र अहस्तांतरणीय असेल. 

> स्वातंत्र्य सैनिकांनी/त्यांच्या जोडीदाराने ओळखपत्रासाठी नामनिर्देशित केलेल्या वारसदाराने, / 
पाल्यांने ओळखपत्राकरिता त्यांचे अलिकडच्या काळातील (Latest) छायाचित्र संबंधित 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे उपलब्ध करुन द्यावे. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-१९२०/प्र.क्र.१४४/स्वासैक-१ 


च. 


> 


जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी वितरीत करण्यात येणाऱ्या ओळखपत्रांकरिता स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी. 
त्यामध्ये ओळखपत्राचा क्रमांक नोंदविण्यात यावा. तसेच प्रत्येक ओळखपत्रावर जिल्ह्याचे नाव, 
ओळखपत्र क्रमांक व ओळखपत्र धारकाचा आधारकार्ड क्रमांक नमूद करणे आवश्‍यक आहे. 


सर्व जिल्हाधिकारी यांनी या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या जोडपत्र-अ मधील नमून्याप्रमाणे 


ओळखपत्रे मुद्रीत करुन व उचित पडताळणी केल्यानंतरच वारसदार/पाल्यास वितरीत करावीत. 


त्यासाठी होणारा खर्च त्यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


8. 


सदर शासन परिपत्रक हे गृह विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२/२०२२ दि.१९.१०.२०२२ अन्वये 


प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दु. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०५०२१७२६५५३४०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


oc “७ A WO 


महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ASMITA VIJAY 
JAWDEKAR 


ally signed by ASMITA VAY JAWDEKAR 
MENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 

ION DEPARTMENT, 

(2dd7610434df0ea098cSa7bOfosfd23 


ashtra, 
13AD198DFE0907ADFD1D015C96DC9S0F8. 
VUAY JAWDEKAR 


(अस्मिता जावडेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

सर्व विधान सभा/विधान परिष्द सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
महालेखापाल १/२ लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


७. महालेखापाल १/२ लेखा व परिक्षा महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
८. सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 


. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 
. वित्त विभाग अर्थसंकल्प ३/अर्थसंकल्प १४/व्यय ४, मंत्रालय, मुंबई 

. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीकरिता) 
. अपर मुख्य सचिव व वि.चौ.अ. १, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

. प्रधान सचिव,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सह सचिव, (स्वासैक) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई ३२ 

. कक्ष अधिकारी स्वासैक २/ स्वासैक३ सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 

. निवड नस्ती (स्वासैक १). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-१९२०/प्र.क्र.१४४/स्वासैक-१ 


जोडपत्र-अ 


स्वातंत्र्य सैनिकांनी नामनिर्देशित केळेल्या एका वारसदारास/ पाल्यास द्यावयाच्या ओळखपत्राचा 


नमुना 


(ओळखपत्राचा आकार १०% ६.५ से.मी. असावा) 


ओळखपत्र धारकाची सही 


ओळखपत्र क्रमांक (जिल्हा क्र. ) 


स्वातंत्र्य सैनिकाशी असलेले नाते -------------------- 


स्वातंत्र्य सैनिकाचे नाव :--------------------------- 


जिल्हाधिकार्‍यांची carers Bret 


सूचना : १ ओळखपत्र धारकाने ओळखपत्र जपून वापरावे. 


२) ओळखपत्र हरविल्यास त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास त्वरित 


कळवावे. 


३) ज्या व्यक्तीस हे ओळखपत्र सापडेल त्याने ते संबंधित ओळखपत्र धारकास 


किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करावे. 


४) ओळखपत्र हे केवळ शासकीय कार्यालयात प्रवेशासाठी देण्यात येत आहे. 


५) ओळखपत्र हे अहस्तांतरणीय आहे तसेच ओळखपत्राचा गैरवापर केल्यास 


कारवाईस पात्र ठरतील. 


६) ओळखपत्र धारकाचा दूरध्वनी क्र.--------- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


